इन्फ्ल्युएंझा विरोधी औषधांची खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.८३ /आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१८ 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक आ/औषध खरेदी/५२५१/२०१८, दिनांक २६.०३.२०१८ 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे यांचे पत्र क्रमांक 

ससंआसे/साथरोग/एन्फ्ल्युएंझा औषध खरेदी /कक्ष-५८ /४९१८-२१ /२०१८, 

दि. २३.०३.२०१८ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 

दिनांक २६.०७.२०१७ 


प्रस्तावना - 


र्ड 


साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत इन्फ्ल्युएंझा ए एच१ एन१ विरोधी औषधांची खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत संदर्भीय पत्रांन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानूसार सदर औषधांची खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आरोग्य सेवा संचालनालयाने संदर्भीय पत्रांन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, 
खालील तक्त्यात नमूद औषधांची (एकूण अंदाजित किंमत रु.२,०४,८६,५९२/- खरेदी खालील अटींच्या 


अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | खरेदी करावयाच्या औषधाचे नाव प्रति नग खरेदी खरेदीची एकूण रक्‍कम 
अंदाजित करावयाची 
किंमत संख्या 
१ Cap. Oseltamivir 75 mg रु.३१.४३/- ४,९०,००० रु. १,५४,००,७००/- 
2 | Cap. Oseltamivir 45 mg रु २२.७४९/- | 4,00,000 रु २२,७४,९००/- 
३ | Cap. Oseltamivir 30 mg रु १९.४२५/- | 9,838,090 | रु २८,१०,९९२/- 
एकूण रु. २,०४,८६,५९२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. ८३/आरोग्य-८ 


१) 


र) 


4) 


सदरहू औषधांची आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर बाबींच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदर बाबींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अज्ञा रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥ /उद्योग- 
४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खाजरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 
त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहु खरेदीसाठी होणारा खर्च “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- राज्य योजनांतर्गत 
योजना- (०१) (४५) साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम- २१, पुरवठा व सामग्री (२२१० ४२८६)” या 
लेखाशिर्षाअंतर्गग सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिळा, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. ८३/आरोग्य-८ 
११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी 
संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


रः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२११७४१४४५४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 
amsher ३४४ 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S ams h er टाडा deno2ate#3910339090 
: sr ied4cresPibeaae' 2t2c0s0staazhsed 
Tadavi कणा 
(ज.स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचाळलक,आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


